स्थलांतरीत कामगारांच्या समस्यांसाठी 
राज्यस्तरावर मुख्य सचिवांच्या 
अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती व 
जिल्हास्तरावरील जिल्हाधिकारी यांच्या 
अध्यक्षतेखाली जिल्हा स्थलांतर समिती 
स्थापन करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र :- स्थलांका २०२२/प्र.क्र.१६९/काम-७अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ फेब्रुवारी, 2023 


प्रस्तावना :- 

स्थलांतरीत कामगारांना व त्यांच्या कुटुंबियांना स्थलांतरामुळे दैनंदिन जीवनात 
रहिवास, आरोग्य, शिक्षण या गैरसोयींना सामोरे जावे लागते. आरोग्य विषयक समस्या, 
किमान वेतन न मिळणे, सामाजिक सुरक्षा न मिळणे, तक्रारींचा जलद गतीने निपटारा न 
होणे, कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्यास अडचणी येणे, मुलांच्या शिक्षण विषयक 
समस्या, तसेच स्वत:च्या आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या आरोग्याची काळजी घेता न येणे 
samt विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. या स्थलांतरीत कामगारांच्या व त्यांच्या 
कुटुंबियांच्या समस्यांचे निकारण होण्यासाठी आवश्‍यक उपाययोजना शासनाच्या विविध 
विभागांमार्फत राबविल्या जातात. या विभागामध्ये समन्वय असणे व त्या आधारे 
स्थलांतरीत कामगारांना व त्यांच्या कुटुंबियांना शासनाच्या योजनांचा लाभ देणे यासाठी 
आवड्यक उपाययोजना, धोरण निश्चित करणे व त्याची अंमलबजावणी करणे यासाठी 
अनुक्रमे मुख्यसचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरावर उच्चस्तरीय समिती व जिल्हा 
स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय स्थलांतर समिती स्थापन 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधिन होते. 
शासन निर्णय :- 

स्थलांतरीत कामगारांच्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी मुख्यसचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरावर उच्चस्तरीय समिती व जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी 
यांच्या अध्यक्षतेखाळी जिल्हास्तरीय स्थलांतर समिती स्थापन करण्यात येत आहे. या 
समित्यांची रचना व कार्ये खालीलप्रमाणे राहतील- 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थलांका २०२२/प्र.क्र.१६९/काम-७अ 


२.१ उच्चस्तरीय समितीची रचना :- 


अ.क्र अध्यक्ष /सदस्य पदनाम 

१. । मुख्य सचिव अध्यक्ष 

२. । अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक सदस्य 
आरोग्य विभाग 

३. | अपर मुख्य सविव/प्रधान सचिव/सचिव, शालेय शिक्षण सदस्य 
विभाग 

४. | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, महिला व बाल सदस्य 
विकास विभाग 

५. ।अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, आदिवासी सदस्य 
विभाग 

६. ।अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, अन्न, नागरी सदस्य 
पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 

७. | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नियोजन विभाग सदस्य 

८. | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कामगार विभाग | सदस्य सचिव 


२.२ उच्चस्तरीय समितीची कार्ये खालीलप्रमाणे असतील :- 


१) स्थलांतरीत कामगार व त्यांचे कुटुंबिय यांना स्थलांतरांमुळे सामोरे जाव्या 
लागणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी शासनाच्या विविध विभागांच्या 
समन्वयाने धोरणात्मक निर्णय घेणे. 


डड 


परिक्षण, नियंत्रण व मार्गदर्शन करणे. 


& 


भर देणे व त्यासंदर्भांतील कामाच्या प्रगतीवर नियंत्रण ठेवणे. 


& 


२.३ सदर समितीची 3 महिन्यातून किमान एकदा बैठक घेण्यात यावी. 


जिल्हाधिकारी स्तरावरील जिल्हास्तरीय स्थलांतर समितीच्या कामाचे कामाचे 
जिल्हानिहाय स्थलांतर समित्यांकरिता ठरवून दिलेली कामे/कार्ये पूर्ण होण्यावर 


Maha MTS (Migration Tracking System) अँप्किकेडान संदर्भातील त्रुटी द्र 
करणे व सदर अँप्लिकेडानमध्ये सुधारणा करण्यासंबंधी निर्देश देणे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थलांका २०२२/प्र.क्र.१६९/काम-७अ 


३.१ जिल्हास्तरीय स्थलांतर समितीची रचना व कार्य पुढीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र. अध्यक्ष /सदस्य पदनाम 

१. । जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी अध्यक्ष 

२. । मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सदस्य 

३. । जिल्ह्यातील उप विभागीय अधिकारी तथा सदस्य 
उपजिल्हादंडाधिकारी 

४. । जिल्हा पुरवठा अधिकारी (अन्न व नागरी पुरवठा) सदस्य 

५. ।जिल्हा महिळा व बालविकास अधिकारी/जिल्हा सदस्य 
बालसंरक्षण अधिकारी 

६. । जिल्हा शिक्षणाधिकारी सदस्य 

७. | उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) सदस्य 

८. | जिल्हा आरोग्य अधिकारी सदस्य 

९. | जिल्हा कामगार कार्यालय प्रमुख सदस्य 

१०. | महिला, बालके व हंगामी स्थलांतरीत कामगारांसाठी GI) सदस्य (२) 
करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी (जिल्हाधिकारी 
यांनी निवडलेले) 

११. | संबंधित नागरी भागातील महिला व बालविकास प्रकल्प सदस्य 
अधिकारी 

१२. । चाईल्डलाईनचे प्रतिनिधी सदस्य 

१३. | जिल्हा प्रकल्प अधिकारी, एकात्मीक बाळ विकास योजना | सदस्य सचिव 


३.२जिल्हास्तरीय स्थलांतर समितीची कार्ये खालीलप्रमाणे असतील :- 


१) स्थलांतरीत कामगार व त्यांचे कुटुंबिय यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी 
शासन स्तरावरून घेण्यात आलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे. 

२) संभाव्य हंगामी स्थलांतरित कुटुंबांची सर्वसमावेशक ओळख सुनिश्चित करणे आणि 
अशा कुटुंबातील FS (० ते १८ वर्षे) आणि महिला (गर्भवती महिला आणि स्तनदा 
माता) यांची गणना पूर्ण करणे जेणेकरुन सेवा आणि सुविधा (स्रोत आणि/किंवा 
गंतव्य स्थानावर) त्यांचा प्रवेश अबाधित राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थलांका २०२२/प्र.क्र.१६९/काम-७अ 
३) अंगणवाडी केंद्र स्तरावर (AWW रजिस्टर) आणि ग्रामपंचायत स्तरावर (गाव 
स्थलांतर नोंदणी) संभाव्य हंगामी स्थलांतरित कुटुंबांची गणनेची खात्री करणे. 
४) HESS कामगारांच्या प्रशिक्षणाची योजना आखणे आणि कार्यान्वित करणे. 
५) जिल्ह्यातील कार्यस्थळांवर मूलभूत सेवांच्या प्रवेश उपलब्धतेची खात्री करणे व 
त्यावर देखरेख ठेवणे. 
६) स्थलांतरित कामगारांना व त्यांच्या कुटुंबियांना स्रोत आणि गंतव्यस्थानावर 
सेवांच्या सुवाह्यतेचे (portability) खातरजमा करणे. 
स्थलांतरित मुलांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सेवांच्या अखंड उपलब्धतेसाठी 
इतर स्त्रोत/गंतव्य जिल्ह्यांमधील संबंधित विभागप्रमुखांशी (HOD) समन्वय 
साधणे. 


&S 


३.३ सदर समितीची 2 महिन्यातून किमान एकदा बैठक घेण्यात यावी. 


४. राज्यस्तरावर तसेच जिल्हास्तरावर स्थापन करण्यात येणा-या समित्यांनी बैठक 

घेतल्यानंतर केलेल्या कार्यवाहीच्या प्रगतीचा अहवाल शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व 

कामगार विभागास सादर करावा. 

५. सदर समित्यांमधील अशासकीय संस्थांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींना मानधन, 

प्रवास भत्ता, इत्यादी देय असणार नाहीत. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 

२०२३०२१७१४४७३२५३१० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 

काढण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

DADASAHEB 
SOPAN KHATAL =: 


(दा. सो. खताळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव (पत्राने). 
२) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


JADASAHEB SOPAN KHATAL 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थलांका २०२२/प्र.क्र.१६९/काम-७अ 
४) विकास आयुक्‍त (असंघटित कामगार), प्रभादेवी, मुंबई-१३. 
) कामगार आयुक्त, कामगार भवन, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पुर्व), मुंबई-५१. 
) सर्व विभागीय आयुक्‍त (महसूल). 
७ सर्व जिल्हाधिकारी. 
) आयुकत, महानगरपालिका. 
९) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
१०) सर्व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत). 
११) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी. 
१२) सर्व उप विभागीय अधिकारी तथा उपजिल्हादंडाधिकारी. 
१३) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी (अन्न व नागरी पुरवठा). 
१४) सर्व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी/जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी. 
१५) सर्व जिल्हा शिक्षणाधिकारी. 
१६) सर्व सह कामगार आयुक्‍त, अपर कामगार आयुक्‍त/ कामगार उप आयुक्‍त, कामगार 
भवन, बांद्रा- कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पुर्व), मुंबई-५१. 
१७) सर्व सह / उपसचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८) सर्व अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 
१९) माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
20) निवडनस्ती कार्यासन कामगार -७ अ 


nS ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


